कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात 
पदोन्नती देणेबाबत. (कोकण-१ विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


मंत्रालय विस्तार इमारत, 


मंत्रालय, मुंबई -३२. 


तारीख: १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७ मे, २०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप/पदो./आस्था-४/७०२/२०२१, दि.२७.०८.२०२१ 


शासन Beat :- 


कृषि पर्यवेक्षक (गट-क) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना (वेतनश्रेणी एस-१३ रु.३५,४००- 


१,१२,४००) महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (एस-१५ रु.४१,८००-१,३२,३००) या संवर्गात 


त्यांना वाटप झालेल्या महसूली विभागात व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने पुढील अटींच्या अधीन 


राहून निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देऊन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता 


देण्यात येत आहे. 

अ.क्र. । निवडसूची कर्मचाऱ्याचे नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप झालेळा | पदोन्नतीने पदस्थापना 
तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

शीं ७/३५९ पवार झांतीनाथ श्रीपती, कृषि कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी कणकवली, ता. कणकवली, जि. 
मोहोळ, जि. सोलापुर सिंधुदुर्ग 

२ ३६/९७३ | बापट माधव वामन, कृषि पर्यवेक्षक, । कोकण-१ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
तालुका कृषि अधिकारी, रत्नागिरी, अधिकारी कार्यायल, रत्नागिरी, 
जि. रत्नागिरी जि. रत्नागिरी. 

३ ३७/९७८ । घडशी प्रकाश कृष्णा, कृषि पर्यवेक्षक, | कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी चिपळून दोडामार्ग, ता. दोडामार्ग, जि. 
जि. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग. 

४ ३९/९८० । मढव सत्यवान विष्णू, कृषि पर्यवेक्षक, । कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी वैभववाडी-२, ता. वैभववाडी, 
सावंतवाडी, जि. सिंधुदूर्ग जि. सिंधुदुर्ग. 

4 ४०/९८२ | मोहिरे भरत विठठल, कृषि पर्यवेक्षक, | कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, देव्हारे, 
उपविभागीय कृषि अधिकारी ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी. 
रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी 


शासन Beat क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


अ.क्र. | निवडसूची चाऱ्याचे नाव (सर्वश्री/श्रीमती । वाटप Sy पदोन्नतीने पदस्थापना 

तील क्रमांक व पदनाम विभाग 
/ ज्येष्ठता 
क्रमांक 

६ ४१/९८४ । ठाकूर दिनेश बाळाजी, कृषि कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, ळांजा-२, 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि ता. लांजा, जि. रत्नागिरी 
अधिकारी, माणगांव, जि. रायगड 

७ ४३/९८९ । सगरे तानाजी शिवाजी, कृषि कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, वेळवी, 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी ता. दापोली, जि. रत्नागिरी. 
खेड, जि. रत्नागिरी 

८ ४४/९९० । करंदीकर अमोल रामचंद्र, कृषि कोकण-१ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी, कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग 
कुडाळ, जि. सिंधुदूर्ग 

९ ४८/१००२ । माळी लक्ष्मण भास्कर, कृषि पर्यवेक्षक, | कोकण-१ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
तालुका कृषि अधिकारी शहापुर, जि. अधिकारी, मोखाडा, जि. 
ठाणे पालघर. 

| ५९/११०३ | केदार राजेंद्र यशवंत, कृषि पर्यवेक्षक, | कोकण-१ कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक 
जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृद चाचणी कृषि अधिकारी, रत्नागिरी. 
प्रयोगशाळा, रत्नागिरी 

धि ७२/१२१२ | कुंभार राजेंद्र नारायण, कृषि कोकण-१ कृषि अधिकारी, कृषि 
पर्यवेक्षक, उपविभागीय कृषि चिकित्सालय फळरोपवाटीका 
अधिकारी, रत्नागिरी पोमेंडी, ता.जि. रत्नागिरी 

१२ ७५/१२१७ | झेंडे दादा रघुनाथ, कृषि पर्यवेक्षक, | कोकण-१ मंडळ कृषि अधिकारी, राजापूर 
तालुका कृषि अधिकारी लांजा, जि. १, ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी. 
रत्नागिरी 

१३ ९१/१२६६ । सुरेश जर्नादन बुटले, कृषि पर्यवेक्षक, | कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, वाडा, ता. 
तालुका कृषि अधिकारी वणी जि. वाडा, जि. पालघर. 
यवतमाळ 

१४ १३५/१४५६ | दिनेश लक्ष्मण लंबे, कृषि पर्यवेक्षक, | कोकण-१ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
तालुका कृषि अधिकारी चिखली, जि. अधिकारी कार्यालय, माळवण, 
बुलढाणा जि. सिंधुदुर्ग 

१५ १७८/२१६२ | थोरात दत्तात्रय संभाजी, कृषि कोकण-१ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 
पर्यवेक्षक,तालुका कृषि अधिकारी अधिकारी कार्यालय, लांजा, जि. 
लांजा, जि. रत्नागिरी रत्नागिरी. 

१६ १७९/२१८९ | संजीव रामभारती गोसावी , कृषि कोकण-१ मंडल कृषि अधिकारी, जव्हार- 
पर्यवेक्षक, तालुका कृषि अधिकारी २, ता. जव्हार, जि. पालघर. 
नांदगाव, जि. नाशिक 

१७ १८०/२१९० | वसंत काळू नागरे, कृषि पर्यवेक्षक, । कोकण-१ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि 


तालुका कृषि अधिकारी नांदगाव, जि. 
नाशिक 


अधिकारी कार्यालय, जव्हार, 
जि. पालघर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन Beat क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


२. सदर पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार मा.सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ वरील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 


३. सदर पदोन्नती ही तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क 
सांगता येणार नाही. 


४. संबंधित कृषि पर्यवेक्षक यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) पदावरील तात्पूरती पदोन्नती 
नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.०१.०८.२०१९ मधील 
तरतूदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२०-२१ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल आणि पुढील 
दोन वर्षी (सन २०२१-२२ व २०२२-२३) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱ्या वर्षाच्या 
निवडसूचीत (सन २०२३-२४) कृषि अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर अधिकाऱ्यांची कृषि अधिकारी पदावरील तात्पूरती पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत 
आदेझाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या 
धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


६. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याच्या पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास आणण्यात येते की, सा.प्र.वि. 
शासन अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


७. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 


८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११८१७४५०७५३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
JYOTSNA SUNIL एयर मतणततवा 


2.5.4.2048807157100089731818213233018439383342९23932200(3018009 
१०4563, pseudonym=B6E9ECA936BF2C03EE8B083F338E65F 7AF36F6CD, 


serialNumber=984B9ADBA8339F7D6208C334DDD686A8F076E25FFF19427CA 
ACS5BDOE7F88E592, cn=JYOTSNA SUNIL ARJUN 
Date: 2022.01.18 18:08:07 +05'30' 
(ज्योत्स्ना अर्जुन) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
> 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन Beat क्रमांकः कृषिआ १०२१/प्र.क्र.११०/१६ओ 


५ 


Gs 

र्‌. 

qo. 
११, 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) %, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 


संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 


उप सचिव (१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संबंधीत विभागीय कृषि सह संचाळक 

संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी 
कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सर्व संबंधित अधिकारी 

निवड नस्ती /१६अ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


